केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षा करीता 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ एप्रिळ, २०२१. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ 
विसयो, दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी रु.५०,००,००,०००/- (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय 
तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
रु.१२,००,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय 
कुटूंब लाभ योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये खर्चासाठी मंजूर केलेली 
रक्‍कम रुपये १२,००,००,०००/- (रुपये बारा कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक 
विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व 
सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ 
क्र.३ New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 
३. सदर निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत 
व्यक्तींचे कल्याण (०८)(०५) राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना-दारिद्रय रेषेखाळील कुटुंबाला 
अर्थसहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (२२३५ 3004) ५०-इतर खर्च या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर 
करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घाळून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो 


नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम 
व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३२/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २२/०४/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥॥8/99॥1॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०४२२१९१२०५७५२२ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 
DN: c=IN, vernment of Maharashtra, ou=Social Welfare 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
£1675ab906bc1 ceaccfbc91a08ebb 1 af88bab8226074b0ac 


FS 04294f278, 

serialNumber=902164c64c3fba37f940b9e5a 1 80d28dd1440382e63 
| fa e €7302a5e29f41123a9b06, cn=Sunil Vitthal Ukirade 

Date: 2021.04.22 19:22:36 +05'30' 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, SA व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


-» ०८ “७० A -0 


von ७ -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२१/प्र.क्र.४२/विसयो, दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना 


(रक्‍कम रुपयात) 


जिल्हा 


नियंत्रक अधिकारी क्रमांक 


एप्रिल, २०२१ ते मार्च, २०२२ 


mm 


१२ 


2 
an 


(९ L an A -5 # 
c : 
a) 3 


१५ 


2 
mm 


9¢ 


oO 
>“? 


0 


A 


१ 


A 


R 
२३ 


A 


4 


A A A 
is ७ । m 


A A 


A 


९ 


न an an an 
A -0 ro} 


8 


an 


३५ 
३६ 


मुंबई शहर 


मुंबईउपनगर 


रायगड 
रत्नागिरी 
सिंधुदूर्ग 


7 
a 


fe] 


पालघर 
कोंकण विभाग 
नाशिक 


al 


जळगाव 


ट्‌ 


अहमदनगर 
नंदुरबार 


नाशिक विभाग 


सोलापूर 


| | i 
वु 


सातारा 
सांगली 
कोल्हापूर 
पुणे विभाग 


नागपूर 


वर्घा 

चंद्रपूर 

भंडारा 
गडचिरोली 
गोंदिया 
नागपूर विभाग 
अमरावती 
अकोला 


यवतमाळ 


बुलढाणा 
वाशिम 
अमरावती विभाग 


a 


औरगाबाद 


a 


li 


4 
ab 
a 


परभणी 


ट्र 
4 
क 


उस्मानाबाद 
जालना 
लातूर 
हिंगोली 
औरंगाबाद विभाग 
एकूण 


i | 
५००००० 

५००००० 

२५००००० 
२०००००० 
२०००००० 
१५००००० 
५०००००० 
१४०००००० 
१५०००००० 
२५००००० 
७५००००० 
२५००००० 
२०००००० 
२९५००००० 
२०००००० 
२०००००० 
२०००००० 
१५००००० 
२५००००० 
१०००००००७० 
७५००००० 
४०००००० 
४०००००० 
२५००००० 
२०००००० 
२०००००० 
२२०००००० 
७५००००० 
२०००००० 
५०००००० 
५०००००० 
२५००००० 
२२०००००० 
२०००००० 
४५००००० 
२५००००० 
२०००००० 
३०००००० 
२०००००० 
४०००००० 
२५००००० 


२२५००००० 


१२००००००० 


